RNINo . MAHBIL 2012147976 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक - ६ ] 


बुधवार , मे ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ९ , शके १९४० 


[ पृष्ठे ३ 


असाधारण क्रमांक ६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 
जिल्हाधिकारी पुणे ( गृहविभाग ) 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम/ एसआर- ६/ २०१८. --जिल्हाधिकारी , पुणे जिल्हा, पुणे ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी " म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केलेच्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही 
नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी , पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. -- 

(एक) साक्षांकनाचे काम . --विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर, दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये . 
(पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र" देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 


( १) 


एच- १३२, भाग एक - असा. ( पु. वि . पु.) ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, मे ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ९, शके १९४० 
( सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 

अनुसूची 
अ. क्र . १ पूर्वीच्या 

उमेदवारांची नावे 
क्र . गॅजेट लगत 

यादीनुसार 
अ. क्र . 


पत्ता 


१ 


१०३७ 
१०३८ 
१०३९ 
१०४० 
१०४१ 


श्री . अजित शिवाजी लोंढे 
श्री . रमेश शंकर धाडवे 
श्री. समीर मेहबुब मुल्ला 
श्री. संतोष उमाशंकर दुबे 
श्री . अभिजीत दिलीप कोंडे 


५ 


M 


१०४२ 


१०४३ 
१०४४ 


रश्मी कमलाकर गुर्जर 
श्री . अमोल विश्वनाथ वाघमारे 
श्री. अमोल रंगनाथ गवारे 
श्री . अमोल संदिपान जाधव 


१०४५ 


१० 


१०४६ 


रा . कारखेल, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . 
रा . मु . पो . सारोळा, तालुका भोर , जिल्हा पुणे .. 
रा . नवनिर्माण हाऊसिंग सोसा. , रुपीनगर , निगडी, पुणे . 
रा. जामा मस्जितजवळ, खराळवाडी , पिंपरी, पुणे. 
रा. स. नं. ७, क्लासिक गार्डन , भारती विद्यापीठसमोर , कात्रज , 
हवेली, जिल्हा पुणे. 
रा . बी . २०३ , आर . के. स्पेट्रा , रानवाडा रोड , बावधन, पुणे. 
रा . स. नं . ४, साळुके विहार रोड , कमेला , पुणे -४० . 
रा . विठ्ठलवाडी, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे . 
रा . २०१, सिव्हर रेसिडेन्सी , उजवी भुसारी कॉलनी, कोथरूड , 
पुणे. 
रा . लक्ष्मीनगर, डहाणुकर कॉलनी, कोथरूड, पुणे . 
रा . ४२७, इंदिरानगर , गुलटेकडी, नेहरू रोड, पुणे . 
रा . सुयश खडकवासला, आर. एस., पुणे . 
रा. मु . पो . मदनवाडी, तालुका इंदापूर , जिल्हा पुणे . 
रा. तुकाई दर्शन , फुरसुंगी , तालुका हवेली, जिल्हा पुणे . 
रा. पद्मावती निवास, कोंढवा बु||., पुणे . 
रा . गणेश मंदिराजवळ, भोलेनाथ चौक, कोंढवा बु। ।., पुणे . 
रा. मु. पो . पौड, तहसील कचेरीसमोर, तालुका मुळशी , 
जिल्हा पुणे . 
रा . स . नं . ७४, गल्ली नंबर ए - १९ , दिना बंगलो , आयेशा 
मश्जित , सय्यदनगर , हडपसर , पुणे . 

नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी , पुणे . 


१०४७ 


१०४८ 


श्री . ज्ञानेश्वर शिवाजी कांबळे 
स्वाती गणेश शेरला 
सौ . विद्यादेवी सुनिल मते 
श्री . अशोक विठ्ठलराव वणवे 
श्री . सचिन राजाराम गायकवाड 
श्री . दादाश्री शशिकांत कामटे 
श्री . गौरव संभाजी गायकवाड 
लीना संदीप शेडगे 


१०४९ 


१०५० 
१०५१ 
१०५२ 
१०५३ 


१८ 


१०५४ 


श्री . इम्तीयाज हतीम बेग 


पुणे, २८ मे २०१८ . 


जिल्हाधिकारी पुणे ( गृहविभाग ) 
विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक पगम/ एसआर- ७/ २०१८.--जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी " म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केलेच्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, मे ३० , २०१८ / ज्येष्ठ ९ , शके १९४० 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही 
नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी, पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. -- 

( एक) साक्षांकनाचे काम . --विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यांसह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती "मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

(तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड" तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 

( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


अनुसूची 


नाव 


पत्ता 


राजपत्रातील 
अ. क्र . 
२ 


१ 


१ 
२ 
३ 


२८ 
२९ 
३० 


श्री. ज्ञानेश्वर भागुजी कातोरे 
श्री . भरत नारायण बारी 
श्री. मनोजकुमार विठ्ठल आणेकर 


रा . मु . पो . चिंबळी, तालुका खेड, जिल्हा पुणे . 
रा. बळवंतनगर , चिंचवड, पुणे . 
रा . १३२/ ५/ सी - १९ , श्री साई सोसा ., गुरुद्वार चौक, वाल्हेकरवाडी 
रोड, चिंचवड, पुणे . 

नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे, २८ मे २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


